शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१६/नियोजन-२ 


सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०६ जून, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र. का-२/रेशा/३१/२०००/सन २०२३, दि.२७/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ता 


दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्‍यातील खालील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ ' साखळी क्रमांक quad दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व लांबी करावयाची । नंतरचा 
क्रमांक एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी.) 
| fees हिवरे भाडळे बांधेवाडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/५००) | 22.200 प्रमुख जिल्हा 
नागेवाडी dias} हासेवाडी | मार्ग-७५ ।१२.५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१५३ 
धनगरवाडी भाडळे WA. इतर जिल्हा । (0/00 ते ७/७००) 
मार्ग-८६ । ७.७०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 2/00) 
मार्ग-२५ ।२.००कि.मी. 
एकूण २२.२०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.९६/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३४८१.९५०-- 2.200) 
म्हणजेच ३५०४.१५० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.२०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (२६३१.२९०-२०.२००) म्हणजेच २६११.०९० कि.मी. इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६८४२.७८०-२.००) म्हणजेच ६८४०.७८० 


कि.मी. इतकी होईल. 

हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०८१५१६५९९३१८ असा आहे. . 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
=Gt 


OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS, 
॥९०९ arashtra, 


GANPAT SANDIPAN ळक 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सातारा. 

) 
) 
) 


५)संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६)रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७)रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८)निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


९-400032, st=Mal 
55र्शित7113050070977691471193८. 


79507558400६10628205210253540 
|C77E43E7BBBA4BCA\ 


01 


-26383a1 2fed6cff48, 


EO8SDFF, 
E9FOD137FEABOBB 
GANPAT SANDIPAN KACHARE 


